राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना 
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन 


योजना लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन seal क्रमांक :- निवेयो-४२२४/प्र.क्र.६५/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र-संकिर्ण.२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र-संकिर्ण.२०२४/प्र.क्र.१८/सेवा-४, दि.०२.०५.२०२४. 
3. केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतन धारकांचे कल्याण विभागाचे पत्र 
क्र.५७/०५/२०२१-पी व पीडब्ल्यू (बी), दि.०३.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या अधिकारी कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी / सेवा ,नियम (निवृत्ती)१९७२ /२०२१ 
लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय )One Time Option( देणेबाबत, केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व 
निवृत्तीवेतनधारकांचे कल्याण विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.3 येथील कार्यालयीन ज्ञापनान्वये निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 
२. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर, राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / कर्मचारी 
दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्‍त करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांची 
पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना, दि.०१.११.२००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा राज्य शासकीय 
अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, 
१९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे. 
३. वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर, जुनी 
निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांकडून 
तत्कालीन “सहायक कार्यकारी अभियंता, गट-अ” व “सहायक अभियंता, श्रेणी-१” या संवर्गात 
दि.०१.११.२००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या व सध्या 
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात कार्यरत असलेल्या पात्र 
अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प शासन मंजूरीस्तव सादर करण्यात आले आहेत. 
४. सबब, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळीलळ अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र 


शासन आदेठा क्रमांकः निवेयो-४२२४/प्र.क्र.६५/सेवा-१ 


नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, 


१९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेशा देण्यात येत आहेत :- 
शासन आदेशा :- 


जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित केल्यानुसार झाळेली आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गात सध्या कार्यरत असलेल्या व खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची राज्य 
शासनाच्या सेवेतील प्रथम नियुक्‍ती ही महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४ (जाहिरात 
क्र.३७४(१/२००४/तीन, दि.१५ सप्टेंबर, २००४) नुसार म्हणजेच, दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची 


अ. भियंत्याचे नांव व पदनाम मूळ म.लो.आ. शासन सेवे अर्ज/विकल्प 
क्र. संवर्ग जाहिरात रुजू दिनांक | प्राप्त दिनांक 
दिनांक/ 
शिफारस क्रमांक 
दिं २ ३ | ४ | षु ६ 
| श्रीमती अश्विनी अविनाश घुगे, AEE 94.08.2008 09.90.2009 | 44.019.2028 
(श्रीमती अश्विनी एकनाथराव उगलमुगले), २८ 
अधीक्षक अभियंता, म.रा.र.वि.म.मर्या., मुंबई. (शिबीर 
कार्यालय, नागपूर) 
२ | श्रीमती तृप्ती ब्रिजलाल नाग, AE-9 | 94.08.2008 09.90.2009 | 0& 0.202% 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, कोकण 42 
भवन, नवी मुंबई. 
३ | श्री. देवेद्र रमेश सरोदे, AE-9 | १५.०९.२००४ 09.90.2009 | 28.08.2028 
कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, ०१ 
कोकण भवन, नवी मुंबई, जि. ठाणे. 
४ | श्री. भूषण सुपडू फेगडे, AE-9 94.08.2008 09.90.2009 |  २७.०६.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, एकात्मिक घटक, सा. बां. विभाग, ०४ 
भायखळा, मुंबई. 
५ | श्री. राहूल केवल पाटील, AE-9 | १५.०९.२००४ 09.90.2009 | 28.0§.2028 
कार्यकारी अभियंता, सा. बां. (उत्तर) विभाग, नाशिक. ०५ 
६ | श्री. यशवंत गोरक्ष पाटील, AE-9 | १५.०९.२००४ ०१.१०.२००७ ०६.०६.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, म.रा.र.वि.म. मर्या. , मुंबई, ०६ 
शि.का., मुंबई (स्था.व्य., नाशिक) 
७ | श्री. बाळासाहेब भाऊसाहेब ननवरे, AE-9 94.08.2008 09.90.2009 |  २७.०६.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, पत्तन अभियांत्रिकी विभाग, ०७ 
कोकण भवन, नवी मुंबई, जि. ठाणे. 
८ | श्री. महेश नरहरी नामदे, AE-4 94.08.2008 ०१.१०.२००७ २९.०५.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ०८ 
महाड, जि. रायगड. 
९ | श्री. निलेश शांताराम सिरसाठे, AE-9 94.08.2008 09.90.2009 | 24.08.2028 
सहायक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम १० 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
णं श्री. भूपेश दादारावजी HATH, AE-9 94.08.2008 09.90.2009 | 2¥.0§ 2028 
कार्यकारी अभियंता, रा.म.विभाग, अमरावती. ११ 
षि श्री. विवेक महादेवराव पेढे, AE-9 94.08.2008 ०१.१०.२००७ १६.०७.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, जि.प. (सा. at) विभाग, चंद्रपूर. १३ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेठा क्रमांकः निवेयो-४२२४/प्र.क्र.६५/सेवा-१ 


अ. भियंत्याचे नांव व पदनाम मूळ म.लो.आ. शासन सेवे /विकल्प 
क्र. संवर्ग जाहिरात रुजू दिनांक । प्राप्त दिनांक 
दिनांक/ 
शिफारस क्रमांक 

१२ | श्री. राजेश रघुनाथ सोनवाल, AE-9 94.08.2008 09.90.2009 | Z.04.2028 
कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प (सा.बां) विभाग, १५ 
अमरावती. 

१३ | श्री. क्रषिकांत वसंतराव राऊत, AE-9 94.08.2008 09.90.2009 |  २८.०५.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, १६ 
अमरावती. 

१४ | श्री. काशिनाथ देवाप्पा मुधाळे, AE-9 94.08.2008 ०१.१०.२००७ | 03.04.2028 
कार्यकारी अभियंता, WA. विभाग, कोल्हापूर. २० 

१५ | श्री. नितीन रमेशराव देशमुख, AE-9 | १५.०९.२००४ 09.90.2009 | २४.०६.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, म.ग्रा.र.वि.संस्था, अमरावती. २३ 

१६ | श्री. प्रशांत विष्णुपंत पंडित, AE-9 | १५.०९.२००४ 09.90.2009 | 04.0§ 2028 
सहायक मुख्य अभियंता, ग्राम विकास विभाग, २५ 
मंत्रालय, मुंबई (मुख्य अभियंता कार्यालय, 
प्र.मं.ग्रा.स.यो., पुणे.) 

१७ | श्री. चंद्रकांत आण्णाप्पा कोळेकर, AE-9 94.08.2008 ०१.१०.२००७ | 2§.08.2028 
कार्यकारी अभियंता, म.रा.र.वि.म.मर्या., मुंबई. २६ 

१८ | श्री. उदय ज्ञानदेव पालवे, ॥८-१ १५.०९.२००४ ०१.१०.२००७ | 28.0§.2028 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, नाशिक. २८ 

१९ | श्री. सत्यशिळ Ucar नगरारे, AE-9 १५.०९.२००४ ०१.१०.२००७ २४.०७.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास २९ 
प्राधिकरण, पुणे. 

२० | श्री. पराग प्रल्हाद ठमके, AE-9 94.08.2008 09.90.2009 |  १६.०७.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, भंडारा. ३० 

२१ | श्री. अंकुडा अशोकराव पालवे, AE-9 | 94.08.2008 09.90.2009 | १२.०६.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि., अहमदनगर. ३५ 

२२ | श्री. आशिष दादाराव आवळे, ॥८-१ १५.०९.२००४ ०१.१०.२००७ १६.०७.२०२७ 
कार्यकारी अभियंता, म.ग्रा.र.वि. संस्था, गोंदिया. ३६ 

२३ | श्री. बलवंत देविदास रामटेके, AE-9 94.08.2008 09.90.2009 |  २४.०६.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, आल्लापल्ली, जि. ३८ 
गडचिरोली. 

२४ | श्रीमती ज्योती अशोक पोळ AE-9 | १५.०९.२००४ 09.90.2009 |  ०६.०६.२०२४ 
(श्रीमती ज्योती दिपक शिंदे), 83 
कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, ठाणे. 

२५ | श्री. दिनेडसिंग दिलीपरसिग परदेशी, ॥८-१ १५.०९.२००४ ०१.१०.२००७ |  ०५.०६.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, म.ग्रा.र.वि.संस्था, सोलापूर. ४४ 

२६ | श्रीमती गायत्री प्रभाकर मेश्राम, ॥८-१ १५.०९.२००४ ०१.१०.२००७ २६.०४.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र ४५ 
विभाग क्र.१, वडाळा, मुंबई. 

२७ | श्रीमती अनिता जगन्नाथ पटेल, ॥८-१ १५.०९.२००४ ०१.१०.२००७ ११.०६.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पूल विभाग), ५० 
नाशिक. 

२८ | श्रीमती निला राम वंजारी, ॥८-१ १५.०९.२००४ ०१.१०.२००७ २४.०६.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, अकोला महानगरपालिका, अकोला. ५१ 

२९ | श्रीमती प्रतिभा अमोल कुंभार AE-9 | १५.०९.२००४ 09.90.2009 | 23.08.2028 
(प्रतिभा नारायण वेल्हाळ), ५३ 
कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, 
कोकण भवन, नवी मुंबई, जि. ठाणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेठा क्रमांकः निवेयो-४२२४/प्र.क्र.६५/सेवा-१ 


अ. भियंत्याचे नांव व पदनाम मूळ म.लो.आ. शासन सेवे /विकल्प 
क्र संवर्ग जाहिरात रुजू दिनांक । प्राप्त दिनांक 
दिनांक/ 
शिफारस क्रमांक 
३० | श्रीमती मंजुषा शिवराम लांडगे AE-9 | 94.08.2008 09.90.2009 | 99.08.2028 
(श्रीमती मंजुषा ओमप्रकाश धांडे), ५४ 
कार्यकारी अभियंता, इमारती घटक क्र.१, संकल्पचित्र 
मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
३१ | श्रीमती कविता विनायक देवरे, AE-9 | 94.08.2008 09.90.2009 | 04.08.2028 
कार्यकारी अभियंता, म.ग्रा.र.वि. संस्था, नंदुरबार. ५५ 
३२ | श्रीमती वर्षा सचिन घु AE-9 | १५.०९.२००४ ०१.१०.२००७ | १६.०७.२०२४ 
(श्रीमती वर्षा फत्तुलाल कनोजे), ६१ 
कार्यकारी अभियंता, एकात्मिक घटक (वैद्यकीय) सा. 
बां. विभाग, नागपूर. 
३३ | श्री. अभिजित अशोक कुचेवार, AE-9 | १५.०९.२००४ ०१.१०.२००७ | 9.019.202 
कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग क्र.१, नागपूर. ६३ 
३४ | श्रीमती निशा हरी देविकर AE-9 | १५.०९.२००४ 09.90.2009 | ०६.०८.२०२४ 
(श्रीमती निशा किशोर धाबेकर), ६६ 
सहायक मुख्य अभियंता (प्रशिक्षणार्थ राखीव), सा.बां. 
प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 
३५ | श्रीमती रोहिणी सतिडाचंद्र उबाळे, AE-9 | 94.08.2008 09.90.2009 | ०७.०५.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, म.रा.र.वि.म.मर्या., मुंबई. ६७ 
३६ | श्रीमती गुंजन किरण दिघावकर AE-9 | १५.०९.२००४ 09.90.2009 | 94.09.2028 
(श्रीमती गुंजन भगवानसिंह चंदेल), ६९ 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विशेष प्रकल्प विभाग, 
आरे, गोरेगांव, मुंबई. 
३७ | श्रीमती ललितागौरी गिरीबुवा, AE-9 | १५.०९.२००४ 09.90.2009 | 03.0§.2028 
कार्यकारी अभियंता, मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, ७३ 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मुंबई. 
३८ | श्री. अश्विन केशरसिंग चव्हाण, AE-9 | १५.०९.२००४ 09.90.2009 | 29.04.2028 
कार्यकारी अभियंता, WA. विभाग, अकोला. ७६ 
३९ | श्री. सतिशकुमार aig गावित, AE-9 | १५.०९.२००४ 09.90.2009 |  २७.०६.२०२४ 
कार्यकारी अभियंता, म.रा.र.वि.म.मर्या., मुंबई. ८१ 
go | श्री. विजय हिरामण कोळी, AE-9 | 94.08.2008 09.90.2009 | 02.02.2028 
कार्यकारी अभियंता, म.रा.र.वि.म.मर्या., मुंबई. ८२ 
(शि.का., मुंबई) (स्था.व्य., नाशिक) 
४१ | श्री. नितीन वामनराव भोये, कार्यकारी अभियंता, सा.बां. =| AE-9 | १५.०९.२००४ ०१.१०.२००७ |  २४.०४.२०२४ 
विभाग, जव्हार, जि. पालघर. ८३ 
२. वरील अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, अधिसूचना क्रमांक ३७४ 


(१/२००४/तीन, दि.१५ सप्टेंबर, २००४ अन्वये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४ मध्ये, 


सरळसेवा भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परिक्षेच्या जाहिरातीद्वारे करण्यात आली आहे. 
सदर परीक्षा AAR, दि.०५ फेब्रुवारी, २००५ व रविवार, दि.०६ फेब्रुवारी, २००५ रोजी घेण्यात आली 
होती. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मध्ये सन २००४ च्या मागणीपत्रानुसार, सन २००४ मध्ये 
सरळसेवा भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेठा क्रमांकः निवेयो-४२२४/प्र.क्र.६५/सेवा-१ 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मध्ये “सहायक कार्यकारी अभियंता, गट-अ” (AEE) व “सहायक 
अभियंता, श्रेणी-१” (AE-9) या पदांवर अनुक्रमे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र.जीएबी- 
२००७/प्र.क्र.१९४/सेवा-२, दि.१४.०९.२००७ व शासन आदेश क्र.जीएबी-२००७/प्र.क्र.१९५/सेवा-२, 
दि.१४.०९.२००७ अन्वये नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
३. उक्त अधिकाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय विहित 
मुदतीत सादर केलेला आहे. 
४. सबब, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार, 
वरीळ विवरणपत्रात नमूद केलेल्या एकूण ४१ अधिकाऱ्यांना, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व 
महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यात 
येत आहेत. 
५. उक्त अधिकाऱ्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०२.२०२४ नुसार, जुनी निवृत्तीवेतन 
योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्यात येत असल्यामुळे त्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) 
मधील खाते संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ बंद करावे. तसेच वरील अधिकाऱ्यांचे 
भविष्यनिर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात यावे व सदर खात्यात राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (NPS) 
खात्यातील त्यांच्या हिऱ्याची रक्‍कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह जमा करण्यात यावी. तसेच, त्यांच्या 
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (NPS) खात्यातील राज्य शासनाच्या हिऱ्याची रक्‍कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह 
राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात यावी. याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती संदर्भाधीन 
दि.०२.०५.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे, त्यानुसार पुढील 
आव्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१६५४३५७४१८ असा आहे. हा Ae 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANAGHA ABHAY 
JAWALE 


(अनघा अ. जावळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-१/नवि-२), मंत्रालय, मुंबई. 
महानगर आयुक्त, पुणे महानगर Wear विकास प्राधिकरण, पुणे. 
आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका, अकोला. 
५. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई. 


Cc “८७ A  -0 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः निवेयो-४२२४/प्र.क्र.६५/सेवा-१ 


७. सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई /कोकण, मुंबई / पुणे / नाशिक / 
छत्रपती संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई. 

९. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांचे आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी (लेखा विभाग). 

१०. सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
यांचेमार्फत. 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय,................ 

१६. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

१९. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

२०. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. उप सचिव, सेवा-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. कार्यासन अधिकारी (आस्था-२/ रोखशाखा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. निवडनस्ती / कार्यासन, सेवा-१. 


त्व 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


